अध्यक्ष, राज्य कृषी मूल्य आयोग यांना 
मंत्री पदाचा दर्जा देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मंत्रीदर्जा-२०२३/प्र.क्र.४१/राकृमूआ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा : १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.शासाउ-१०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.उ.,दि.१३/०३/२०१२. 

२) कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. राकृमूआस्था-२०१४/प्र.क्र.५९/शेमाभास-११अे, 
दि.२३ एप्रिल,२०१५. 

3) कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.रामंद-२०१७/प्र.क्र.३१९/राकृमूआ-११अे, 
दि.१६ नोव्हेंबर २०१७. 

४) कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.अध्यक्षनियुक्‍ती/२०२३/प्र.क्र.९/राकृमूआ-१०अ, 
दि.१८ ऑक्टोबर, २०२३. 

५) कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.रामंद-२०१७/प्र.क्र.३१९/राकृमूआ-११अ, 
दि.५ मार्च, २०१८. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील शोतमालाला किफायतशीर भाव मिळावेत व ग्राहकांना वाजवी दरात शेतमाल खरेदी 
करता यावा या दुहेरी उद्देशाने दि. २३/०४/२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये “राज्य होतमाळ भाव समितीचे* 
रुपांतर करण्यात येऊन “राज्य कृषि मूल्य आयोग” गठीत करण्यात आलेला आहे. 

दि. १८ ऑक्टोबर, 2023 च्या शासन निर्णयान्वये श्री.सय्यद पाशा उस्मानसाहब पटेल यांची राज्य 
कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. मात्र, राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या 
अध्यक्षांना देण्यात आलेली जबाबदारी आणि यांची राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या कामकाजाचे स्वरुप, तसेच, 
राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांना केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगामध्ये करावे लागणारे राज्याचे 
प्रतिनिधित्व या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करता अध्यक्ष, राज्य कृषी मूल्य आयोग यांना मंत्री या पदास 
समकक्ष दर्जा देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

दि. १८ ऑक्टोबर, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये श्री.सय्यद पाशा उस्मानसाहब पटेल यांची राज्य 
कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. मात्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या 
अध्यक्षांना देण्यात आलेली जबाबदारी आणि राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या कामकाजाचे स्वरुप तसेच, राज्य 
कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांना केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगामध्ये करावे लागणारे राज्याचे 
प्रतिनिधित्व, या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करता अध्यक्ष, राज्य कृषी मूल्य आयोग यांना मंत्री या पदास 
समकक्ष दर्जा देण्याची आवश्‍यकता लक्षात घेता उपरोक्त संदर्भ क्र.४ येथील दिनांक १८/१०/२०२३ चे 
आदेश अधिक्रमित करुन अध्यक्ष, राज्य कृषी मूल्य आयोग यांना राज्य शासनातील मंत्री या पदाशी समकक्ष 
दर्जा देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत असून सदर पदावर अध्यक्ष म्हणून श्री. सय्यद पाशा 
उस्मानसाहब पटेल, विठ्ठल हाऊसिंग सोसायटी, नांदेड रोड, लातूर-४१३५१२ यांची नियुक्‍ती पुढील आदेश 


शासन निर्णय क्रमांकः मंत्रीदर्जा-२०२३/प्र.क्र.४१/राकृमूआ 


होईपर्यंत करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. शासाउ- 
१०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.उ.,दि.१३/०३/२०१२ अंतर्गत अनुज्ञेय सेवा सुविधा देण्यास या शासन निर्णयान्वये 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. आयोगावरील अन्य सदस्यांपैकी शासन सेवेतील अधिकारी यांना 
नियमाप्रमाणे वेतन व इतर भत्ते अनुज्ञेय असल्याने, त्यांना कोणतेही स्वतंत्र भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. 
मात्र अशासकीय सदस्यांना शासनाच्या स्थायी आदेझ्ानुसार देण्यात येणारे सर्व प्रकारचे भत्ते अनुज्ञेय 
राहतील. 

२. प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये देण्यात असलेली मंजुरी खालील अटी व शर्तीवर देण्यात येत आहे :- 


१) कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.राकृमूआस्था-२०१४/प्र.क्र.५९/शेमाभास-११अ, दि. 
एप्रिल, २०१५ अन्वये राज्य कृषी मूल्य आयोगाची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आलेली आहे. मा 
अध्यक्ष राज्य कृषी मूल्य आयोग यांनी सदर कार्यकक्षेनुसार आयोगाचे कामकाज करण्याची दक्षता 
घ्यावी. 

२) मा. अध्यक्ष, राज्य कृषी मूल्य आयोग यांनी राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अहवाल वेळोवेळी 
शासनास सादर करुन शासनाच्या मान्यतेने पुढील कार्यवाही करावी व कार्यालयीन गोपनियतेचे 
प्रचलित नियम पाळावे. 


३. मा. इध्यक्ष, राज्य कृषी मूल्य आयोग व आयोगावरील शेतकरी प्रतिनिधी तसेच लोकप्रतिनिधी 
सदस्यांकरिता बाबनिहाय येणारा खर्च कृषी व पदुम विभागाच्या मा. अध्यक्ष, राज्य कृषी मूल्य आयोगावरील 
शेतकरी प्रतिनीधी तसेच लोक प्रतिनीधी सदस्यंकरीता अनुज्ञेय असलेले मानधन व इतर अनुषंगिक भत्ते 
यावरील खर्च हा “मागणी क्र. डी-७, ३४५१-सेक्रेटरिएट आर्थिक सेवा (०९०) सेक्रेटरिएट oo (०१)(०१) 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग (३४५१ ०६७२) योजनेतर (दत्तमत) या 
लेखाशीर्षाखालील १३ कार्यालयीन खर्च या उद्दीष्टांमधून व प्रवासावरील व दैनिक भत्त्यावरील खर्च हा ११ 
देशांतर्गत प्रवास खर्च या उद्दीष्टांमधून मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
तसेच सदर खर्च हा मा. अध्यक्ष यांच्या नियुक्तीच्या कालावधी पर्यंत दरवर्षी मंजूर होणाऱ्या अर्थसंकल्पिय 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
४. प्रस्तुत शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभागाच्या सहमतीने, आणि वित्त विभागाचा 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८३/२०१७/व्यय-१ दि.११/१०/२०१७ ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३११२१११३०३०१६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by UMESH NARAYAN CHANDIWADE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 

U M ES H N A RAYA N 2.5.4.20=0a3a08c7339c487fe2836238383bf91 bbd037b93b4b 
df6c8e95d1969e585fffe, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

C H A N D | WA D E serialNumber=CCBE80FCC6B64503B4E8B 1 269BD88D631F3F 
3C2BEF6E1CA70CC9A4E30954011F, cn=UMESH NARAYAN 
CHANDIWADE 
Date: 2023.11.21 11:31:19 +05'30' 


(उमेश चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मंत्री (वित्त), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 


५. मा.मंत्री (सहकार व पणन), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मंत्रीदर्जा-२०२३/प्र.क्र.४१/राकृमूआ 


७. अध्यक्ष/सभापती/उपसभापती महाराष्ट विधान सभा/ महाराष्ट विधान परिषद, महाराष्ट 
विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

८. मा. मंत्री (सवी 

९. मा. विरोधी पक्ष नेता विधान सभा/विधान परिषद 

१०. मा. विधान सभा/विधान परिषद सदस्य (सवी 

११. श्री. सय्यद UST उस्मानसाहब पटेल, फिनिक्स फाऊंडेशन, मारवाडी व्यापारी संकुल, गांधी 
चौक, लातूर. 

१२. राजकीय पक्षाची कार्यालय (सर्व) 

१३. मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

१४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि.अहमदनगर 

१६. कुलगुरु, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 

१७. कुलगुरु, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 

१८.कुलगुरु, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी 

१९. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 

२०. अप्पर मुख्य सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२२. अप्पर मुख्य सचिव, सहकार, पणन व वस्राद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२३. सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२४. आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

२५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२६. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, वांद्रे (पु), मुंबई. 

२७. कृषि संचालक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२८.सह सचिव (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२९. विभाग प्रमुख (कृषि अर्थशास्त्र), महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि.अहमदनगर. 

३०. विभाग प्रमुख (कृषि अर्थशास्त्र, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

३१. विभाग प्रमुख (कृषि अर्थशास्त्र), डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 

३२. विभाग प्रमुख (कृषि अर्थशास्त्र), डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि. 
रत्नागिरी. 

३३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

३४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

३५. कृषि व पदुम विभागातील सहसचिव/ उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सवी. 

३६. विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी. 

३७. सहसंचालक, राज्य कृषि मुल्य आयोग कक्ष, सर एच.सी. दिनशा बिल्डींग, २ रा मजला, हार्निमन 
सर्कल, फोर्ट, मुंबई 

३८. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

३९. ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

४०. निवड नस्ती, १०-ओ 


es 


es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


